नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयाकरिता 
पायाभूत सुविधा व अन्य सुविधा यासाठी 
केंद्रिय सहाय्य योजना (१००% केंद्र 
Reed) «=a योजनेखाली निधी 
अर्थसंकल्पित करण्याठी नवीन 
उपलेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-एनएएक्स ०६१८/प्र.क्र.२११/विशा-१ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जून, २०१८ 


प्रस्तावना: 

डावी कडवी विचारसरणीने तीव्र स्वरुपात प्रभावित झालेल्या गडचिरोली जिल्हयाकरिता 
पायाभूत सुविधा व अन्य सुविधा यासाठी केंद्रिय स्तरावरील समितीने “विशेष केंद्रिय सहाय्य योजना 
(१००% केंद्र पुरस्कृत)" या योजनेखाली केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी अर्थसंकल्पित 
करण्याठी मुख्यलेखाशीर्ष ४०५५- पोलीस या लेखाशीर्षाखाली नवीन उपलेखाशीर्षास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयाकरिता पायाभूत सुविधा व अन्य सुविधा यासाठी केंद्र 
शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी मुख्यलेखाशीर्ष ४०५५- पोलीस 
या खाली नवीन उपलेखाशीर्ष व सांकेतांक निर्माण करण्यास महालेखापाल, मुंबई तसेच वित्त 
विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयाकरिता पायाभूत 
सुविधा व अन्य सुविधा यासाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना या योजनेचा संगणक संकेताक 
४०५५०२७९ असा असून सदरहू खालील नवीन उपलेखाश्ीर्षास शासनाची मंजुरी देण्यात येत 
आहे:- 


Demand No.B-10 

4055 Capital outlay on Police 
(00) 

207 State Police 


(00)(12) Basic Infrastructure facilities for Naxal Affected Gadchiroli district 


(40550279) 


महालेखापाल, मुंबई यांच्या युओआर-३२/२०१८-१९/४५४, दिनांक २७.०६.२०१८, 
नियोजन विभाग अनो. सं.क्र.१७५/का.१४११ दि.२८.०६.२०१८ व वित्त विभाग at. सं.क्र.१६२/ 
अर्थ-११ दि.११.०६.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०६१८/प्र.क्र.२११/विशा-१ब, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२९१२४४२७८०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hr Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
J a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

d 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb42793fc 
26€3838113296e7ff812051f6f, cn=Vijay Damodar Patil 
Damodar Patil 2222222285 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे व ग्रामीण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

अपर मुख्य सचिव (अ.व Y), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
. महालेखापाल (१/२), महाराष्ट्र राज्य, (ले.अ.)/(ले.प.), मुंबई/नागपूर 
९. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२ 


१०.अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२ 
११.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 

१२.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

१३.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 

१४.अर्थसंकल्प शाखा, गृह विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२ 

१५.वित्त विभाग (अर्थ-११)/(व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 

१६.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


